कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न 
अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांकडून 
जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान 
निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा यासाठी 
सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात अनुदान 
वितरीत करण्याबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : कृषिवि-३७२३/प्र. क्र.२१८/७-अ, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २१ नोव्हेंबर, २०२३. 


वाचा :-१)शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कृविआ-११०८/प्र.क्र.१००/६-अ, 

दिनांक २७/०२/२००९, 

२)शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, कृविआ-१११०/प्र.क्र.१००/६-अे, 
दिनांक ०५/०३/२०११, 

३) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, संकिर्ण-१५१४/प्र.क्र.११७/६-अ, 
दिनांक ३०/११/२०१५, 

४वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३. 

५) शासन निर्णय क्रमांक, कृषि व पदुम विभाग, संकिर्ण-१५१९/प्र.क्र.६५/६-अ, 

दिनांक २६/०६/२०२३, 

६)नियंत्रक, महात्मा oo कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र जा.क्र.मफुकृवि/लेखा- 
४/नपअंनिवे/पुरवणी मागणी/२९७/२०२३, दिनांक १९/१०/२०२३. 

७)नियंत्रक, डॉ.बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली यांचे पत्र 
जा.क्र.डॉ.बासाकोकृवि/लेखा-३/नपअंनियो/२९४/२०२३, दिनांक ०५/०९/२०२३. 

८)नियंत्रक, डॉ.पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला यांचे पत्र 
जा.क्र.अप्रवि/अंसेनियो/१२९४/२०२३, दिनांक १८/१०/२०२३. 

९) नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी यांचे पत्र 
जा.क्र.सीएफबी/डीसीपीएस/११७२/२०२३, दिनांक १४/०८/२०२३. 


प्रस्तावना :- 
कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांकडून जमा केलेल्या 


परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा मिळण्यासाठी संदर्भ क्रमांक ६ ते ९ अन्वये चारही 


कृषि विद्यापीठांनी मागणी केल्यानुसार निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


त्यासअनुसरुन खालीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र. क्र.२१८/७-ओ 


शासन नणंय निर्णय :- 


राज्यातील कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांकडून जमा 


केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा यासाठी लेखाशीर्ष ८३४२ ०१४१ अंतर्गत, 


सन २०२३-२४ करीता एकूण अर्थसंकल्पीत तरतूद रु.८,२१,२७,०००/- पैकी रु.६,२४,०४,५७१/- 


(अक्षरी रुपये सहा कोटी, चोवीस लाख, चार हजार, पाचशे एक्काहत्तर फक्त) इतके अनुदान सोबत 


जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” प्रमाणे वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहे. 


अटीव शर्ती वरा र्त - 


2. 


३. 


te) 
~~ 


on 


AN 
~~ 


oS 


o~ 
— 
~~ 


mn 
~n 


संदर्भ क्रमांक १ ते ४ येथीळ शासन निर्णयातील अटी व शातींची पुर्तता करण्यात यावी. 


विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, 
महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता 
१९९१ मधील तरतूदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेशा व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम 
अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात 
यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु 
नये. 

सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात / PLA बँक खात्यात ठेवता 
येणार नाही. 

सदर अनुदान सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षातच खर्चासाठी सक्षम स्तरावर मान्यता 
घेऊनच खर्च करण्यात यावे. 

अर्थसंकल्पीत अंदाजाव्दारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे. 

उपलेखाशिर्षनेहाय, गटनिहाय, योजनानिहाय व बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी 
कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेल तर सदर अखर्चित / 
शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेठिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर 
वर्गकरु नये किंवा खर्च करु नये. 

निधी खर्च करताना महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका व वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच नियोजन व वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक 
सूचना व प्रचलित अटी व शार्तींचे व वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


विद्यापीठाचे नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिकारी यांनी उपरोक्‍त अटी व arta 


काटेकोरपणे अनुपालन करावे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र. क्र.२१८/७-ओ 


8, या सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. - 3 मधीळ आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी 


वरीलप्रमाणे वितरीत केलेले अनुदान संबंधित कृषि विद्यापीठाचे नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत 


आव्यक कार्यवाही करावी. 


५. या प्रित्यर्थचा खर्च सन २०२३-२०२४ च्या अंदाजपत्रकात खालील लेखाश्ीर्षाखाली मंजूर 


केलेल्या तरतूदीतून भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


८३४२ - इतर ठेवी 

OO- 

११७- शासकीय कर्मचा-यांसाठी परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना 

(००) (०8) कृषि विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचा-यांकडून 
जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेच्या अंशादानाचा परतावा. 
(८३४२ ०१४१) 


६. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ (भाग-१) मधील परिच्छेद १४२ के 


अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ 


क्रमांक २१०/२०२२/व्यय-१ दि.२७/०६/२०२२ अन्वये प्राप्त झालेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित 


करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३११२११६०४१४६४०१ असा 


आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
M | TA L | DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22dfe162525b696c1 facc3a8ddb26b639c76 
KA L Pp E S H b455434e4cadbb3cd50474dcc58f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=60AE0791D92611A135CE51ASEE439 
203FDBDB395146D132620B3437EDED658CE, 
C H A U D H A R | cn=MITALI KALPESH CHAUDHARI 
Date: 2023.11.21 16:04:50 +05'30' 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. प्रधान महालेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 
२. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
३. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र. क्र.२१८/७-ओ 


४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
५. कुलगुरु/कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली. 
६. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
७. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
८. सहायक लेखाधिकारी, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी. 
९. सहायक लेखाधिकारी, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 
१०. सहायक लेखाधिकारी, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 
११. सहायक लेखाधिकारी, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे. 
१२. उपविभागीय कृषि अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर/उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जि. अहमदनगर. 
१४. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी/उपकोषागार अधिकारी, दापोली, जि. रत्नागिरी. 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी,अकोळा/उपकोषागार अधिकारी, अकोला, जिल्हा अकोला. 
१६. जिल्हा कोषागार अधिकारी, परभणी/उपकोषागार अधिकारी, परभणी, जिल्हा परभणी. 
१७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१९. उप मुख्य लेखा परीक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
२०.अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (का.६ओ /२ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. कार्यासन ७-अओ (निवडनस्ती). 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृषिवि-३७२३/प्र. क्र.२१८/७-ओ 


विवरणपत्र-अ 


शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्रमांक : कृषिवि-३७२३/प्र. क्र.२१८ /0-3, दिनांक २१/११/२०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र-अ. 


(रुपये) 
सन २०२३-२४ यापुर्वी वितरीत 
अ आहरण व संवितरण करीता वितरीत करावयाचे 
लेखाशीर्ष/उद्दीष्टे व बाब तग त्ता अनुदान 
क्र अधिकारी अर्थसंकल्पीय केलेले अनुदान 
तरतूद अनुदान 
a ; २. ३. शिका . प. ६. 
१) | ८३४२ - इतर ठेवी सहायक लेखाधिकारी, | २,००,००,००० चि ४४,८२,२६५ 
०00 - अहमदनगर 
११७ - शासकीय कर्मचाऱ्यां 
साठी परिभाषित अंशदान उपविभागीय कृषि २,४३,१४,००० शि १,३३,८४,०४४ 
निवृत्तीवेतन योजना अधिकारी, दापोली 
(००) (०६) कृषि विद्यापीठे व 
त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित । सहायक लेखाधिकारी, | १,२६,७३,००० शि १,२६,७३,००० 
संस्था मधील कर्मचा- अकोला 
र्य यांकडन जमा केलेल्या 
ह. सहायक लेखाधिकारी, | २,५१,४०,००० ण ३,१८,६५,२६२ 
परिभाषित अंशदान — 
निवृत्तीवेतन योजनेच्या 
अंशदानाचा परतावा. एकूण कळ i=. §,28,08,409 
(८३४२ 0989) 


(अक्षरी रुपये सहा कोटी, चोवीस लाख, चार हजार West एक्काहत्तर फक्त) 


Digitally signed by MITALI KALPESH CHAUDHARI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=22dfe162525b696c1 facc3a8ddb26b639c76b455434 
e4cadbb3cd50474dcc58f, postalcode=400032, 
st=Maharashtra, 


C H A U D H A R | serialNumber=60AE0791D92611A135CE51A5EE439203FDBD 
B395146D132620B3437EDED658CE, cn=MITALI KALPESH 
CHAUDHARI 
Date: 2023.11.21 16:05:12 +05'30° 


(मिताली चौधरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


